राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ 
अंतर्गत विविध प्रकारची औषधे, छपाई व साधन 
सामुग्रीच्या खरेदीस प्रक्ञासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०११ ९/प्र.क्र.३४/ आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :- 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 


क्र.राकुकका/खरेदी २०१८-१९/कक्ष १५ क/खरेदी/४६६३८-४०/२०१८, दि.०६ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता पीआयापी मध्ये मान्यता प्राप्त 


झालेली असून आरएमएनसीएच --ए या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या विविध बाबींकरीता लेखाशिर्षनिहाय 


विविध प्रकारच्या औषधे, छपाई व साधन सामुग्री (उपकरणे) खरेदी करण्याकरीता अतिरिक्‍्त्‌ संचालक 


आरोग्य सेवाकुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांच्या कडील दिनांक 


०६ऑगस्ट,२०१८ च्या प्रस्तावानूसार रक्‍कम रु.५६२४.६२ लक्ष निधीच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण व माता बाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांच्या 


संदर्भीय दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०१८ च्या पत्राच्या अनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 


सन २०१८-१९ च्या PIP ला मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानूसार आरएमएनसीएच +0 या 


कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित विविध बाबींकरीता औषधे, साधनसामुग्री व छपाईच्या खरेदी प्रस्तावास 


राज्यस्तरीय तांत्रिक विनिर्देश समितीमार्फत तयार करण्यात आलेले तांत्रिक विनिर्देश (Technical 


Specification) विचारात घेऊन आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


अभियान, मुंबई यांची मान्यता असून त्यानुषंगाने आरएमएनसीएच --ए या कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


विविध प्रकारच्या औषधे, छपाई व साधनसामुग्रीच्या रु.५६२४.६२ लक्ष इतक्या निधीच्या निविदा प्रक्रिया 


करुन खालील तपझीलानूसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


As Per PIP 
Sr. FMR Rate per Approved 
Item Perticulars Unit Quantity Procurement 
No. Code : 
Aprox.in Rs proposal 
Rs. (In Lakhs) 
6.2.2.4 Albendazole Tablets for 
Children(6-60 months) 0.80 12811370 102.49 
Albendazole Tablets for 
6.2.2.6 children (5-10 yrs) 0.80 19594064 156.75 
Albendazole Tablets for 
6.2.4.2 children (10-19 yrs) 0.80 23925000 191.40 
6.2.4.1 a pte ade EO आवी 279820000 839.46 
JSSK drugs and consumables e JSSK Drugs for 
e Drugs for SNCU Child =549.31 Lakhs 
under JSSK e Injection Vitamin K1 
e Injection Vitamin K1 @ Rs. 5.90 Approx. 
6.2.2.1 सा & Disposable | ml 65.46 
Syringe with ¥2 inch Syringe with % inch 
needle needle 
(As per PIP 2018-19 @ Rs.1.40 = 
वगग १९.. ८, "वली Rs.103.15 Lakh’s 
Specification & Qty.) 
1 औषधे Vitamin A syrup solution 100 
ml bottle. 
७ Subject to demand 
6.2.2.7 पत्त ते 50.00 501180 250.59 
specification 
confirmed by SFWB. 
ORS packets 
° For Intensified Diarrhoea 
6.2.2.8 a Control fortnight (IDCF) 2.20 30249832 665.50 
and Routine Paediatric 
use. 
Zinc Tablets 
e For Intensified Diarrhoea 
6.2.2.8 b Control fortnight (IDCF) 0.20 117371308 234.74 
and Routine Paediatric 
use. 
Any other Drugs and supplies 
e HIV + Safe Delivery 
6.2.1.8 150.00 27960 41.94 


Kit 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रज्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


Free Diagnostics for Pregnant 
women under JSSK 


6.4.3 ¢ Glucose Powder 10.00 844575 84.46 
packets for testing 
GDM 
Implementation of Injection | e procurement of FCM 
Carboxy maltose ( FCM - injection @ 1800.00 for 
Ferric carboxy maltose) for 1300 women 
ine mei ee Salary Rs.2.25 lakhs pene 
Office Contingency 
Rs.0.60 Lakhs 
Total 3246.04 
e Radiant Warmer @ 
Rs.55000/- Qty-84 
e Phototherapy unit @ 
ee SNCU Equipment Rs.S0000/-Qty- 42 113.40 
"1.८. Majar equipments e Pulse Oxymeter @ 
Rs.85000/- Qty-42 
e Monitor ,Vital 
साधन sign, NIBP,HR,SPO2, 
सामुग्र ECG,RR, Temp 
सामुग्र @150000/-Qty-7 
(उपकरणे) 6.1.1.3d | Laparoscopes 800000.00 37 296.00 
Procurement under LaQshya 
Facilities 35000.00 82 
611.1b 1.Radiant Warmer 
2.Autoclave ( Electrical or Gas 493.10 
Stove) ( Only Horizontal | 500000.00 390 
autoclaves to be used) 
3.Wheel Chairs and Strechers 30000.00 248 
Total 902.50 
PE (Peer Educator ) Kit 150.00 9878 
ee PE Diary 70.00 29109 ६ 
Printing for AFHC-AFHC AFHC 
registers, reporting formats, | Register @ 543 
12.4.3. | AFHC Cards. Rs.1500.00 52.15 
AFHC Cards 
@Rs.2.00 So hie 
छपाई Printing for AFHC training 
mannuals for MO, 
12.44 | ANM,Counsellor, ANM 250.00 462 1.16 
Training manual for PE 
Training 
ad, (11011: toe: ME || लगी) 41300 15.98 
programme 
12.2.4 | Printing a Cale ee, आगी) 68400 28.90 
Review formats subject to 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


demands & _ specification 
confirmed by SFWB = as per 
PIP approved 


1.Notification Card 


2.ANM Notification Form 


30.00 


11312 


3.Verbal Autopsy Formats (3a) 


35.00 


5660 


4. Verbal Autopsy Formats 
(3b) 


35.00 


5660 


5. Verbal Autopsy Formats 
(3c) 


35.00 


5660 


6.Facility Based Neonatal 
Death review format (4a) 


35.00 


530 


7. Facility Based Neonatal 
Death review format (4b) 


35.00 


234 


8.Block level line listing 
format 5a Register of 100 


pages 


60.00 


379 


9.District level line list format 
5b Register of 100 pages 


60.00 


447 


10.Facility level 


60.00 


617 


11.No.of SBR Notification 
form 2 (page 1) 


0.65 


162414 


12.Steel birth detail 
investigation form 2 ( 
Pages 3 ) 


1.30 


108276 


13.Reporting formats 
( 1 page) for block level 
register of 60 pages 


30.00 


1059 


14. Reporting formats 
( 1 page) for District level 
register of 100 pages 


60.00 


ळ| 


12.2.5 


Printing of Compliance cards 
and reporting formats for 
National Iron Plus Initiative 
for 6-59 months age group and 
for 5-10 years age group 
1.Register for NIPI 
( 70 pages registers) 


30.20 


32500 


2. Register for NIPI 
( 84 pages registers) 


100.00 


35500 


3. Compliance Cards for 
NIPI (Biweekly IFA 
supplementation in 6 month to 
59 months) 


1.00 


4200000 


4. Compliance Cards for 
NIPI (Biweekly IFA 
supplementation in 5 to 10 


yrs.) 


1.00 


2500000 


5.Posters for NIPI 6 month to 
59 months (Anganwadi 
centres / Mini AWC) 


15.00 


86000 


138.09 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रज्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


6. Posters for NIPI 5 years to 
19 years (All primary and 15.00 68000 
secondary ,higher secondary ) 
7. Posters for NIPI community 
and patients visiting health 
facility 
> SC/UHP 
> PHC/RH/SDH (50 
Beds)/UHCS i Be 
> SDH(100 0.05 300 
> State Level 
Family Participatory Care 
12.2.9 (FPC) Printing 250.00 500 1.25 
12.9.2 | Printing of RCH Registers 160.00 67857 108.57 
Printing of MCP cards, 
safe motherhood booklets etc. 
> Booklet on Dos 10.00 1504883 150.49 
and Don’ts for 
aa ans 20.00 1504883 300.98 
> Motherhood 
Booklets 
Printing of 1) Labour case 20.00 1234388 246.87 
sheets 2 ) labour room 
12.1.3 registers ( Safe Surgical Check 1.00 TIS13 0.78 
List) and /LaQshya related 
printing 
Any other 
Printing of Record and 
Register for MTP Act under 
CAC 902.00 150 
1. Printing of CAC Manual for 
MO 
2. Printing of CAC Manual for 350.00 150 
Nursing Staff 
3. CAC Service Delivery 410.00 
Guideli 150 
uideline. 
4. PAFP Guideline 300.00 150 
12.1.5 5. MVA steps 372.00 150 8.94 
6. Instrument Processing 372.00 150 
7. Abortion by _ trained 354.00 150 
Provider , Methods of abortion 
8. Poster serious Adverse 372.00 150 
effect(SAE) Reporting in CAC 
9. Putting and removing 372.00 150 
surgical gloves. 
10. Steps to Routine Hand 372.00 
150 
wash 
11. Contraceptive Methods 372.00 150 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रञ्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


12.Hospital waste 372.00 
150 
Management 
13. Site Signage 397.00 150 
14. Printing of CAC IEC 10.00 150 
Material ( Leaflets) 
15. Printing of CAC IEC 48.00 150 
Material ( Booklets ) 
16. Consent Form 36.00 1350 
17. Form I (RMPI(RMP 43.00 
‘nion F 1350 
Opinion Form) 
18. Form II (MTP Statistic 58.00 
1350 
Register) 
19. Form III (Admission 71.00 1350 
Register) 
Printing and dissemination of MCP Cards @ 15.00 
Immunization cards, tally 2018-19 & committed 332.74 
sheets, monitoring forms 2017-18 
etc.(Including Committed for > Vaccine Distribution 
F.Y.2017-18) Register = 
Rs.4.04 Lakh 
> TAlly Sheets = 
Rs.7.93 Lakhs 
> AEFI Registers = 
vane Rs.1.44 Lakhs 
> RI Micro Planning 53.99 
Survey Register = 
Rs. 31.92 Lakhs 
> Bridge Training 
Material = 
Rs.8.64 Lakhs 
Total 1476.08 
Grand Total 5624.62 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक faferear (technical specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक fat rear (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
samt रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रज्ञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


३) 


७) 


८) 
8) 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च अनुदान FMRCode (6.2.2.4,6.2.2.6,6.2.4.2, 
6.2.4.1,6.2.2.1,6.2.2.7,6.2.2.8.a,6.2.2.8.b,6.2.1.8,6.4.3,18.5)(6.1.1.2.b,6.1.1.3.d, 6.1.1.1.b,) 
व (12.4.1,12.4.3,12.4.4,12.1.4, 12.2.4,12.2.5,12.2.9, 12.9.2,12.1.2,12.1.3,12.1.5, 12.10.1) 


या घटकांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी eva (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 


एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 


करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशञामा-०११९/प्र.क्र.३४/आरोग्य-७ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901281453398517 असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Varsha 
Munjaji 
Bharose 


(4.4. भरोसे) 
महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव 


प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा area चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


